राज्यातील तालुका व जिल्हा 
न्यायालयांकरिता ६०० हायस्पीड स्कॅनर्स 
खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/का.७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ मे, २०२३. 


संदर्भ : १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. 50।//00110/१८२/२०२३, दि. 02.03.2023 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र H. Spl/Comp/2yg/ 223, दि. ०८.०३.२०२३ 
३) दि.२७मार्च, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चाधिकार 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
8) समक्रमांकाचे दिनांक ०३/०५/२०२३ रोजीचे शासन पत्र. 
प्रस्तावना :- 
मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये तालुका व जिल्हा न्यायाळयांकरीता ६०० हायस्पीड 
स्कॅनर्स खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २७.०३.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीसमोर सादर करण्यात आला होता. उच्चाधिकार समितीने सदर प्रस्तावास एक वेळची विशेष 
बाब व भांडवली गुंतवणूक म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन नणय: _ निर्णय: 

राज्यातील तालुका व जिल्हा न्यायालयांकरीता ६०० हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्याकरीता 
येणाऱ्या रु.८,१०,००,०००/- (रुपये आठ कोटी दहा लाख फक्‍त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 
०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 
3. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च सन 2023-28 या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून "मागणी क्र. जे-२, 


२०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (co) विधी व न्याय विभाग, (००) (02) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात 
यावा. 

४. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/का.७ 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०३१८२५०८६७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


G | R | S H RAM L | N G SAGA N E 2.5.4.20=8a9b5d43113d7 1fSbfc96922b7f43ac6c2848591 ed3e1f3401 
9d8b33a3cdb267, postalCode=400032, st=Maharashti 
INumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDC09820CCB 
F3380ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE. 
Date: 2023.05.03 18:32:32 +05'30' 


(गिरीश सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
४) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला SUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
८) लेखाव कोषागारे संचालनालय, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, fess वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
९) वित्त विभाग (व्यय-५/वित्त आयोग कक्ष/अर्थ-११), 
१०) कार्यासन अधिकारी (कार्या. ९/२३/२४/२५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती- का. ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


